मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना या 
योजनेंतर्गत प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था, नाशिक या 
खाजगी प्रशिक्षण संस्थेस निधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत. -सन २०१८-१९. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मे, २०१८. 
वाचा:- 

१) शासन निर्णय क्रमांक: राअआ-२०१२/१०८/प्र.क्र.१८/का-९, दिनांक २५ जून, २०१३. 

२) शासन निर्णय क्रमांक : मोशियो-२०१३/प्र.क्र.९२/का.-९, दिनांक १२ मे, २०१६. 

३) शासन निर्णय क्रमांक : मोशियो-२०१६/प्र.क्र.१३२/का.-९, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०१६. 

४ शासन निर्णय क्रमांक : मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९, दिनांक ०५ मे, २०१८. 

५) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.०२एप्रिल,२०१८ 
प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी उपलब्ध 

करण्याकरिता केंद्रिय लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग/बँकींग सेवा भरती इत्यादी स्पर्धा परीक्षांसाठी तसेच 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाकरिता घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेशा परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी आणि इयत्ता 
१० वी व १२ वी अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक उमेदवारांकरिता विशेष शिकवणी वर्ग सुरू करण्याकरीता संदर्भ क्र. १ अन्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, ठाणे, पुणे व औरंगाबाद या शहरांमध्ये 
अल्पसंख्याक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांची निवड करण्यात येते. त्यानुसार संदर्भीय क्र.२ , दिनांक 
१२.०५.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये, औरंगाबाद केंद्रासाठी ३ वर्षासाठी प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था, नाशिक या प्रशिक्षण 
संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. सदर संस्थेस संदर्भीय क्रमांक ३व ४ अन्वये, सन २०१६-१७ चे देय ठरत असलेले 
अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. संस्थेने आता सन २०१७-१८ या वर्षासाठीचे अनुदान वितरीत करण्याची मागणी 
केली आहे. 
३. उपरोक्त प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्थेने सादर केलेल्या अनुदान मागणीच्या प्रस्तावाची छाननी करुन संदर्भ क्र.१, 
दिनांक २५.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार सादर केलेले व प्रत्यक्ष ८५% उपस्थिती 
असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत शासन निर्णय, दिनांक २५.०६.२०१३ 
मधील तरतूदीची पूर्तता करणाऱ्या व ८५% उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था, 
नाशिक यांच्या औरंगाबाद या केंद्रावरील प्रशिक्षण संस्थेला अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 

त्यानुसार सन २०१८-१९ आर्थिक वर्षात उक्त योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या रु.३.०० कोटीपैकी, ७०% 
प्रमाणात रु.२.१० कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर उपलब्ध निधीमधून संदर्भीय क्रमांक ४ च्या शासन 
निर्णयान्वये, रु.३२,६२,०००/- एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरित रु.१,७७,३८,०००/- एवढया शिल्लक 
तरतूदीमधून परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्थेच्या औरंगाबाद या केंद्रावरील प्रशिक्षण 
संस्थेला एकूण रु.४२,०१,२५०/- (अक्षरी रुपये बेचाळीस लक्ष एक हजार दोनशे पन्नास फक्त) इतके अनुदान वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी सदर रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक 
विकास विभाग नियंत्रण अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९ 


२. सदर रकमेचा Electronic Clearing Service (ECS) अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांच्या नावे काढण्यात यावा. 
३. संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने या बाबतचा वर्षनिहाय लेखाविषयक तपशिल ठेवावा तसेच ज्या बाबींसाठी अनुदान 
वितरित करण्यात आले आहे त्या बाबींवरच खर्च करण्यात यावे. या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित प्रशिक्षण 
संस्थेने शासनास सादर करणे आव्यक राहील. सदर बाबींचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास परिशिष्ट “ब” येथे नमूद 
केल्याप्रमाणे सादर करणे बंधनकारक राहील. अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थेस भेट 
देतील. संस्थेने शासन निर्णय, दिनांक २५.०६.२०१३ मधील तरतुदीचे पालन केले नसल्याचे आढळून आल्यास संस्थेवर 
कारवाई करुन वितरीत अनुदान वसूल करण्यात येईल. 
४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ५, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं- २०१८/ 
प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.०२एप्रिल,२०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक६ ते ८ व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील 
अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. झेडई-१, 2234, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (09)(09) मोफत शिकवणी व 
संलग्न योजना याकरीता सहायक अनुदान (२२३५ ए ०८९), ३१ सहायक अनुदान या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५२८१८०१०५३६१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Dinesh M, यय 


=400032, st=Maharashtra, 
-Icabb099fd0576208F4caa3 10d2e7860201 


ab5363a2133e0927ff26c0f016fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CEDBBAE27E0E1 249D3 


S (0 Nn a V a Nn e 9EC14A54419D0A13504849333823F92B58199, 
en=Dinesh M. Sonavane 


Date: 2018.05.28 18:00:49 +05'30" 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
अध्यक्ष, प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था, नाशिक (पत्राने) 

प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

६. महालेखापाल , 9/2 (७लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी कार्यासन-७/ २ (रोखशाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई 

१२. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९ 


शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३३/का-९, दि.२८ मे, २०१८ 


परिशिष्ट - "अ' 
अ. केंद्र संस्थेचे नांव अभ्यासक्रम ।मंजूर ८५% संस्थांना अदा |टप्पानिहाय अनुदान मंजूर अनुदान 
क्र विद्यार्थी उपस्थिती ।करण्यात मंजूरीसाठी प्रस्ताव (रु.) 
संख्या पूर्ण यावयाची 
असलेले Raa / निधी 
विद्यार्थी 
संख्या 
१ २ ३ ४ षु ६ 9 ८ 8 
q | प्रबोधन केद्रीय ३० ३० रु.२५,०००/- [संस्था निवडीनंतर 24% = | १,८७,५००/- 
बहुउद्देशीय | लोकसेवा प्रति उमेदवार |=(30x24000x24)/Ioo= 
संस्था, । आयोगस्पर्धा किंवा  ।रु.१,८७,५००/- 
नाशिक परीक्षा संस्थेमार्फत 
सन २०१७-१८ आकारण्यात 
करीता येणारी फी 
यापैकी जी कमी 
असेल ती 
रक्‍कम. 
राज्य लोकसेवा ५० Yo रु.२०,०००/- [संस्था निवडीनंतर 24% = | 2,40,000/- 
आयोग स्पर्धा प्रति उमेदवार |(५०५२००००%२५)/१००-. 
परीक्षा किंवा  रु.२,५०,०००/- 
सन २०१७-१८ संस्थेमार्फत 
करीता आकारण्यात 
येणारी फी 
यापैकी जी कमी 
असेल ती 
रक्‍कम. 
राज्य लोकसेवा २२५ २२५ | रु.१५,०००/- संस्था निवडीनंतर 24% = | ८,४३,७५०/- 
आयोग प्रति उमेदवार |=(224x14000x24)/qoo= 
(अराजपत्रीत) किंवा  रु.८,४३,७५०/- 
स्पर्धा परीक्षा संस्थेमार्फत 
सन २०१७-१८ आकारण्यात 
करीता येणारी फी 
यापैकी जी कमी 
असेल ती 
रक्‍कम. 
बॅंकिंग सेवा | १५५ १५५ रु.८,०००/- संस्था निवडीनंतर 24% = ३,१०,०००/- 
स्पर्धा परीक्षा प्रति उमेदवार |-(१५५५८०००%२५)/१००>. 
सन २०१७-१८ किंवा  रु.३,१०,०००/- 
करीता संस्थेमार्फत 
आकारण्यात 
येणारी फी 
यापैकी जी कमी 
असेल ती 
रक्‍कम. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९ 


सामाईक प्रवेशा [vy ४५ रु.२००००/- संस्था निवडीनंतर १०% ९,००,०००/- 
परीक्षा प्रशिक्षण प्रति उमेदवार |=(¥4x20000x490)/4oo = 
(CET) प्रतिवर्ष किंवा |रु.९०,०००/- 
सन २०१७-१८ संस्थेमार्फत ।सामाईक प्रवेहा परीक्षा 
करीता आकारण्यात ।प्रशिक्षण ६०% 
११ वी प्रथम वर्ष येणारी फी --(४५५२००००५६०)/१०० = 
यापैकी जी मी)रु.५,४०,०००/- 
असेल ती अंतिम निकालानंतर३०% 
रक्‍कम दोन =(84x20000x30)/4oo = 
वर्षासाठी रु.२,७०,०००/- 
कमाल मर्यादा 
रु.४०,०००/- 
सामाईक प्रवेशा [vy ४५ रु.२००००/- संस्था निवडीनंतर १०% ६,३०,०००/- 
परीक्षा प्रशिक्षण प्रति उमेदवार |=(¥4x20000x490)/4oo = 
(CET) प्रतिवर्ष किंवा |रु.९०,०००/- 
सन २०१७-१८ संस्थेमार्फत ।सामाईक प्रवेहा परीक्षा 
करीता आकारण्यात प्रशिक्षणानंतर ६०% 
१२ वी द्वितीय येणारी फी =(84x20000x§0)/4oo = 
ay यापैकी जी कमी रु.५,४०,०००/- 
असेल ती 
रक्‍कम दोन 
वर्षासाठी 
कमाल मर्यादा 
रु.४०,०००/- 
qo वी अनुत्तीर्ण १५० १५० इयत्ता १०वी ।संस्था निवडीनंतर १०% ४,८०,०००/- 
विद्यार्थ्यांकरीता प्रतिविद्यार्थी ।(१५०(४०००५१०/१०० = 
विशेष शिकवणी रु.४०००/-  |रु.६०,०००/- 
वर्ग सन २०१७- प्रशिक्षणानंतर ७०% 
१८ करीता =(140x¥000x(9o)/Foo = 
B.8,20,000/- 
१२ वी अनुत्तीर्ण १५०  |१५० इयत्ता १२वी |संस्था निवडीनंतर १०% ६,००,०००/- 
विद्यार्थ्याकरीता प्रतिविद्यार्थी ।3(१५०५०००५१०/१०० = 
विशेष शिकवणी रु.५०००/-  |रु.७५,०००/- 
वर्ग सन २०१७- प्रशिक्षणानंतर ७०% 
१८ करीता --(१५०%५०००>७०)/१०० = 
रु.५,२५,०००/- 
एकूण रु.४२,०१,२५०/ 
(अक्षरी रुपये बेचाळीस लक्ष एक हजार Val पन्नास फक्त ) 


Dinesh M. 
Sonavane 


ण 
ण 
० vel 
Pp 32, st tra, 
2.5.4,.20=9cabb099fd0576208F4caa310d2e7860201 
ab5363a2133e0927ff26cOf016fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CEDSBAE27E0E1249D 
39EC14A54419D0A13504B49333B23F92B58199, 
cn=Dinesh M. Sonavat 


Date: 2018.05.28 18:01:49 +05'30' 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९, दि. २८ मे, २०१८. 
परिशिष्ट "ब" 
उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील 
उमेदवारांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.मोशियो-२०१८/प्र.क्र.५३/का-९, दि.२८ मे, २०१८ अन्वये वितरित 
केलेला रु. (अक्षरी रु. ) एवढा निधी पुढील 
अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांना शिकविण्यासाठी उपयोगात आणला आहे :- 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत ज्या निकष / 
अटींनुसार शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच 
ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधीचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे. 
तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी व राज्य शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी यांची पुनरावृत्ती झालेली नाही, 
याची हमी देण्यात येत आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास अनुदान राज्य शासनास परत करण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


संस्था अध्यक्ष यांची स्वाक्षरी 


KKKKKKKKKKK 


TS 4 Tat ५ 


